नक्षलवाद्यांसाठी आत्मसमर्पण योजनेस मुदतवाढ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०९१९/प्र.क्र.१८९/विशा १ (ब) 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- १८ सप्टेंबर, २०१९. 


१) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- २०००/सीआर-११२/विशा-१(ब), दि. २९/८/२००५ 

२) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- २००६/सीआर-३९/विडा-१(ब), दि. १७/४/२००६ 

३) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०९०६/सीआर-५०३/विझा-१(ब), दि. २०/१०/२००६ 

४ शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०७०७/सीआर-४१४/विझा-१(ब), दि. ४/१०/२००७ 

५) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०७०८/सीआर-३७२/विडा-१(ब), दि. १/९/२००८ 
) ब) 
) 
) 


( 
६) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०७०८/सीआर-३७२/विशा-१(ब), दि. 6/9/2090 
७ शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०८१०/सीआर-३८१/विझा-१(ब), दि. २८/१०/२०१० 
८) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०७११/सीआर-२८९/विजा-१(ब), दि. ७/९/२०११ 
९) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०८१२/प्र.क्र.-३२९/विशा-१(ब), दि. ३०/१०/२०१२ 
१०) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०९१३/प्र.क्र.-४२३/विशा-१(ब), दि. २६/८/२०१४ 
११) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०८१२/प्र.क्र.-३२९/विशा-१(ब), दि. १२/५/२०१४ 
१२) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०८१२/प्र.क्र.-३२९/विशा-१(ब), दि. ३०/१/२०१६ 
१३) शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स- ०८१२/प्र.क्र.-३२९/विशा-१(ब), दि. ११/१०/२०१७ 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.- पोमसं/२१ अ/१९ 
नक्षल आत्मसमर्पित योजना/८०/२००९, दि. १६/७/२०१७ 


प्रस्तावना:- 
राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी शासनाच्या दि. २९/८/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार 


आत्मसमर्पण योजना जाहीर करण्यात आली. दि. १/४/२०१३ पासून आत्मसमर्पण योजनेत बदल 


करुन आत्मसमर्पण योजना सुधारीत करण्यात आली आहे. दि. ११/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 


आत्मसमर्पण योजनेस दि.२९/८/२०१७ ते २८/८/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नक्षल 


चळवळींवर SHI आणण्याच्या दृष्टीने आत्मसमर्पण योजना एक यडास्वी अस्त्र म्हणून सिध्द झाली 


असल्याने या योजनेस दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची विनंती पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांनी त्यांच्या दि. १६/७/२०१९ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार सदर आत्मसमर्पण योजनेला 


मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०९१९/प्र.क्र.१८९/विशा १ (ब) 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी दि. २९/८/२००५ च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या 


आत्मसमर्पण योजनेत दि. १/४/२०१३ पासून शासनाने सुधारीत आत्मसमर्पण योजना सुरु केली आहे. 


सदरहू आत्मसमर्पण योजनेस या शासन निर्णयान्वये दि. २९/८/२०१९ ते २८/८/२०२१ या दोन 


वर्षांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-१-२०५५ पोळीस- (00) (१०९) जिल्हा पोलीस 


(००) (09) जिल्हा पोलीस बल, २० इतर प्रशासकीय खर्च २०५५ ०१६८ (दत्तमत)” या लेखाशीर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात येऊन तो मंजूर अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१२/१९/व्यय-७, दि. 


१६/९/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१४२५४१४२३२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vijay DarnnOGal Vien on anc: 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c7 2b0eb445f264826ab10bb42793fc2 


Patil st ei a 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (१० प्रती) 

६. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
८. वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०९१९/प्र.क्र.१८९/विशा १ (ब) 


१४.शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२०.विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलविरोधी अभियान), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२१.पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 

२२.जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 

२३.पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड. 

२४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली /चंद्रपूर /भंडारा / गोंदिया / 
यवतमाळ / नांदेड. 

२५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड 
“नागपूर. 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२७.शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली / चंद्रपूर / भंडारा / गोंदिया / यवतमाळ / नांदेड / नागपूर. 

२८. गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 

२९.निवडनस्ती (कार्या- वि.शा.१ ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


